राष्ट्रीय एकात्मता, विश्वबंधुत्व व विचार संवर्धन 
समिती अस्थायी पदे पुढे चालू ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२. 
शासन निर्णय क्रमांक : आस्थापना-२०१५/प्र.क्र. २७/आस्था-१/भाग-१ 
दिनांक: २३ सप्टेंबर, २०२४. 


संदर्भ : १) शासन निर्णय, समाजकल्याण, सांस्कृतिक कार्य व क्रिडा विभाग 
क्रमांक : साराए-१०९४/प्र.क्र.३०/मावक-१, दि.१४/१०/१९९४ 
२) शासन निर्णय, सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक कार्य, क्रिडा ब विशेष सहाय्य विभाग क्रमांक : साराए- 
२००२/प्र.क्र.१२८/सुधार-१, दि.२१/०९/२००४ 
३) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक: अंसक-१०१४/प्र.क्र.१२/२००४/वित्तीय सुधारणा-१, 
दि.१९/०८/२००४ 
४) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक: अंसक-१०१४/प्र.क्र.१२ (भाग-२)/२००४/वित्तीय सुधारणा-१, 
दि.०४/१०/२००४ 
५) शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग क्रमांक: साराए-२००२/प्र.क्र.१२८/ 
भाग-२/सुधार-१, दि.१६/१२/२००६ 
६) शासन शुध्दीपत्रक, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग क्रमांक: साराए-२००२/ प्र.क्र.१२८/ 
भाग-२/सुधार-१, दि.३०/०५/२००७, दि.२८/०१/२००८ F २७/०१/२००९ 
७) शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग क्रमांक: आस्थापना-२०१०/प्र.क्र.१००/ 
आस्था-१, दि.०९/०३/२०१०, दि.१५/०१/२०११ ब दि.२३/०१/२०१२ 
८) शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग क्रमांक: आस्थापना-२०१२/प्र.क्र.५४१/ 
आस्था-१, दि.३१/१२/२०१२, दि.०३/०१/२०१४ व दि.२२/०१/२०१४ 
९) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६ /आ.पु.क.दि. १८.८.२०२२ 
१०) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क.दि. ०८.०२.२०२३, दि.३१.०८.२०२३ 
ब शासन शुध्दिपत्रक समक्रमांक, दि.०६.०९.२०२३, दि.२१.०२.२०२४ 
११) शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग क्र.- आस्थापना-२०१५/प्र.क्र.२७/ 
आस्था-१/भाग-१, दि.०१.०३.२०२४. 
१३) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.पदनि-२०१६,/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.०६.०९.२०२४. 


शासन निर्णय :- 


या विभागांतर्गत स्थापन करण्यात आलेल्या राष्ट्रीय एकात्मता, विश्‍वबंधुत्व ब विचार संवर्धन समितीच्या 
कामाकाजासाठी निर्माण केलेल्या खालील अस्थायी पदांना संदर्भांकित दि.०१.०३.२०२४ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये 
दि.०१.०३.२०२४ ते ३१.०८.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आलेली होती. आता शासन निर्णय, वित्त विभाग 
क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क. दि.२१.०२.२०२४ मधील अटींच्या अधीन राहुन पुढील अस्थायी पदांना 
दि.०१.०९.२०२४ ते दि.२८.०२.२०२५ पर्यंत या शासन निर्णयान्वये मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


प्रति, 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्थापना-२०१५/प्र.क्र. २७/आस्था-१/भाग-१ 


अ.क्र. 'पदनाम हि > = | 
संख्या 
१ | कक्ष अधिव g एस-१७ — ४७६००-१५११०० 
२ | निवडश्रेणी लघुलेखक g एस-१७ — ४७६००-१५११०० 
३ | स्वोय सहायक (निम्नश्रेणी लघुलेखक) g एस-१५ — ४१८००-१३२३०० 
४ । वाहनचालक १ एस-६ — १९९००-६३२०० 
५ | शिपाई २ एस-१-- १५०००-४७६०० 
एकूण रि 


२. याबाबत होणारा खर्च "मागणी क्रमांक एन-२, २२५१-सचिवालयीन-सामाजिक सेवा, ०९०-सचिवालय, 
(०५) राष्ट्रीय एकात्मता व विश्‍व बंधुत्व वाढीसाठी विकास योजना, (०५) (०१) राष्ट्रीय एकात्मता व विश्‍वबंधुत्व 
वाढीस लावण्यासाठी विकास योजना (२२५१-०४४-५), (अनिवार्य), ०१-वेतन” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची घालण्यात 
येऊन त्या खाली चालू वर्षाकरीता मंजूर करण्यात येणाऱ्या तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 


३. हे आदेश शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.०६.०९.२०२४ अन्वये 
प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारांचा बापर करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२४०९२३११०६१६६८२२ आहे. हा शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात आला आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by PRADNYA VUAYSINH DESHMUKH 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SOCIAL JUSTICE 
P RA D N YA Vi AYS | N H AND SPECIAL ASSISTANCE DEPARTMENT, 
2.5.4.20=a2dd85b17cd3d531 1cdc96ff87ec7bb 1ccc64c56294fd60222 
073f2bd8dec000, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


D ) E S H M U KH seriaINumber=3D331EE44AE91C7D48D9B9DBBF7B7A7264F269283F 
AC405332FED7SCFA968E89, cn=PRADNYA VIJAYSINH DESHMUKH 


Date: 2024,09.23 11:08:02 +05'30' 


( प्र. वि. देशमुख ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


७ महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा), मुंबई 

७ अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

७ निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

७ वित्त विभाग/व्यय-१४, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 

७ संचालक, समाजकल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

७ अवर सचिव/का.रोखशाखा/अर्थसंकल्प/सामासू, सा.न्या. ब वि.स. विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२. 
«७ निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


